श्री.म.वि. मुंडे, अधिव्याख्याता, सर ज.जी. 
कला महाविद्यालय, मुंबई यांची 
अशासकीय अनुदानित कला संस्थेमधील 
सेवा, निवृत्तिवेतनार्ह सेवा म्हणून 
हिशोबात घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र एडीआर-२०१९/प्र.क्र.१२६/तांशि-६ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक:- १५ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा :-१. उच्च व तंत्र शिक्षण आणि सेवा योजन विभाग झासन निर्णय क्र. एडीआर- 

१०९३/१३२/(२९)/साशि-५, दि. १६ नोव्हेंबर,१९९६. 

२. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र. एडीआर-१०९३/ १३२/(२९)/ 
साशि-५, दि. १० डिसेंबर,१९९९. 

३. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक एडीआर-१०९९/५०७२३/(४२१/ 

साशि-५, दि.१० सप्टेंबर,२००१. 

४. कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक डिओओ-२०१९/ तीन/ 

१४३४, दि २८ ऑगस्ट, २०१९. 


प्रस्तावना:- 

श्री.म.वि.मुंडे यांची अधिव्याख्याता या पदावर, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत उमेदवार 
म्हणून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दिनांक १० सप्टेंबर,२००१ च्या शासन निर्णयान्वये सर ज.जी. 
कला महाविद्यालय, मुंबई येथे नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार श्री.मुंडे दिनांक ६ नोव्हेंबर, 
२००१ रोजी सदर पदावर रुजू झाले आहेत. 
०२. शासकीय सेवेत रुजू होण्यापूर्वी श्री. म.वि.मुंडे, एल. एस. रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट, वांद्रे, मुंबई 
या अशासकीय अनुदानित कला संस्थेमध्ये दिनांक ५ सप्टेंबर,१९९४ ते दिनांक ५ नोव्हेंबर,२००१ या 
कालावधीत सहायक अधिव्याख्याता या पदावर कार्यरत होते. मान्यताप्राप्त व अनुदानित अशासकीय 
कला संस्थातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना उच्च व तंत्रशिक्षण आणि सेवायोजन विभागाच्या 
अनुक्रमे दिनांक १६ नोव्हेंबर, १९९६ आणि दिनांक १० डिसेंबर,१९९९ च्या शासन निर्णयान्वये 
निवृत्तीवेतनाची योजना लागू करण्यात आली आहे. यास्तव, श्री.मुंडे यांची दिनांक ५ सप्टेंबर,१९९४ ते 
दिनांक ५ नोव्हेंबर,२००१ या कालावधीतील सेवा, निवृत्ती वेतनासाठी पात्र आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एडीआर-२०१९/प्र.क्र.१२६/तांशि-६ 


उपरोक्त बाबी विचारात घेता श्री.मुंडे यांची एल. एस. रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट, वांद्रे, मुंबई या 
अशासकीय अनुदानित कला संस्थेमधील दिनांक ५ सप्टेंबर,१९९४ ते दिनांक ५ नोव्हेंबर,२००१ या 
कालावधीतील सेवा, निवृत्तीवेतनाच्या प्रयोजनार्थ शासकीय सेवेस जोडून देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती; त्यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय - 

श्री. म.वि. मुंडे, यांची एल.एस. रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट, वांद्रे, मुंबई या अशासकीय अनुदानित 
कला संस्थेतील, सहायक अधिव्याख्याता या पदावरील दि. ५ सप्टेंबर, १९९४ ते दि. ५ नोव्हेंबर, २००१ 
या कालावधीतील सेवा, निवृत्तिवेतनार्ह सेवा म्हणून हिशोबात घेण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 
२. हे आदेडा, शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण आणि सेवा योजन विभाग क्र. एडीआर-१०९३/ 
१३२/(२९)/साशि-५, दि. १६ नोव्हेंबर, १९९६ अन्वये प्रशासकीय विभागास असलेल्या प्राधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२०१२१५१७२९५९८००८ असा आहे. सदर 
great डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


: 

Sandesh Raj Arai |e ees 
Education Depart ॥, (01000 )0: t=Maharashtra, 
2.5.4.20=009789e9fe23fde06096381e43bebecd32b5c692c899745 


Utekar res पळा पडण तथ 
(सं. रा. उतेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. श्री. म.वि. मुंडे, अधिव्याख्याता (सेवानिवृत्त), सर ज.जी. कला महाविद्यालय, मुंबई 
२. संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १ व 2, मुंबई /नागपूर, 
४. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १व २, मुंबई /नागपूर 
५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. अधिदान व लेखा परिक्षा, मुंबई. 
७. निवडनस्ती /तांशि ६. 


